श्री. Hard रभाजी फंड, सहायक वनसंरक्षक, 
यांना पदस्थापना देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र हसन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेश, क्र.एमएफएस २०२०/प्र.क्र.४१/फ-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक :- ०४ ऑक्टोबर, २०२१ 


पहा : शासन आदेश क्रमांक एमएफएस-२०२०/प्र.क्र.४१/फ-८ दि.०९/०६/२०२० 
शासन आदेशा : 

ज्याअर्थी श्री.केशव रभाजी फंड, सहायक वनसंरक्षक, (रोहयो व वन्यजीव) जळगांव वनविभाग, जळगाव 
यांच्याविरूध्द पोळीस अधिक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंध विभाग, नाशिक परिक्षेत्र, नाशिक यांनी लोकसेवक पदाचा 
दुरूपयोग करून अपसंपदा जमविल्याबाबत त्यांच्याविरुध्द सुपा पो.स्टे. ता. पारनेर जि. अहमदनगर येथे गुरंन 
१६/२०२० लाचलुचपत प्रतिबंधक अधिनियम सन १९८८ चे कलम १९८८ चे GSA १३ (१) (ब) , १२ प्रमाणे 
दि.२३/०१/२०२० रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. तसेच श्री.केशव रभाजी फंड यांना दि.२४/१/२०२० रोजी 
अटक करण्यात येऊन ते दि.०४/२/२०२० पर्यंत न्यायालयीन कोठडीत होते.म.ना.से. (शिस्त व अपील) नियम १९७९ 
चा नियम ४ (२) (अ) मधील तरतुदीनुसार श्री. फंड यांना अटकेत ठेवल्याच्या दिनांकापासून म्हणजेच ०९/६/२०२० 
रोजीच्या आदेशान्वये निलंबित करण्यात आले आहे. 
2: त्यानुषंगाने सदर प्रकरणाबाबत म.ना.से.(शिस्त व अपील) नियम,१९७९ च्या नियम 8 (4) (क) च्या परंतुकामध्ये 
फौजदारी गुन्हयांतर्गत निलंबित शासकीय अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचा आढावा घेण्याची तरतुद विहित करण्यात आली 
आहे. दिनांक ३१/०१/२०१५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सचिव (वने) यांचे अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या 
निलंबन आढावा समितीची बैठक, दिनांक ०१.०७.२०२१ रोजी प्रधान सचिव (वने) यांच्या दालनात आयोजित करण्यात 
आली होती. 
३. सदर बैठकीमध्ये गट- अ/ गट-ब / गट-क संवर्गातील एसीबी/फौजदारी गुन्हयांतर्गत निलंबित अधिकाऱ्यांचा 
पुन:स्थापनेचा आढावा घेण्यात आला. श्री.फंड यांच्या निलंबनास ९० दिवसांपेक्षा जास्त कालावधी झालेला आहे. 
श्री.फंड यांना लाचलुचपत प्रकरणात निलंबित करण्यात आलेले आहे. त्या प्रकरणी त्यांच्या विरुद्ध न्यायालयात 
अभियोग दाखल करण्याचा प्रस्ताव शासनास प्राप्त झालेला नाही. श्री.फंड यांची अद्याप विभागीय चौकशी सुरु 
करण्यात आली नाही. उपरोक्त बाब विचारात घेता, साप्रवि शासन निर्णय दि.०९.०७.२०१९ मधील तरतुदीनुसार 
श्री.फंड, सहायक वनसंरक्षक यांना शासन सेवेत पुर्नस्थापीत करण्याची व पुर्नस्थापनेनंतर त्यांची शासन सेवेत 
अकार्यकारी पदावर त्यांना मूळ महसूली विभाग सोडून इतर महसूली विभागात पदस्थापना करण्यात यावी अशी 
शिफारस निलंबन आढावा समितीने केली. 


शासन AAT क्रमांकः एमएफएस २०२०/प्र.क्र.४१/फ-८ 


8. त्याअर्थी, आता महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम १९७९ चे नियम ४ (4) (क) अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्‍तीचा वापर करुन या आदेशाद्वारे, श्री.केशव रभाजी फंड, सहायक वनसंरक्षक यांना शासन सेवेत 
पुर्नस्थापनेनंतर नागपूर महसूली विभागांतर्गत सहायक वनसंरक्षक (कार्य आयोजना), कार्य आयोजना विभाग, नागपूर 
या अकार्यकारी रिक्‍त पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे. 

५.  श्री.केशव रभाजी फंड, सहायक वनसंरक्षक याच्या विरुध्द अभियोग दाखल करण्याची व विभागीय चौकशीची 

कार्यवाही त्यांच्या पुर्नस्थापनेनंतरही चाळू राहील .तसेच त्यांनी नियुक्तीच्या ठिकाणी या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ 

दिवसाच्या आत रुजू व्हावे .सदर कालावधीत ज्या दिवशी श्री .फंड, सहायक वनसंरक्षक हे प्रत्यक्ष रुजू होतील त्या 

तारखेपासून त्यांचे निलंबन प्रत्यक्षात समाप्त होईल. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेतांक २०२११००४१२०४३३५५१९ असा आहे. हा seal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SUNIL PANDURANG PANDHARI 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND FOREST 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Mahai 


20=7f874792415b92ba5 19384cacb41b53a89cf93dbd96d4be1f7d97fb6326 
047, pseudonym=E356063E1710100620E953749C8FAGF85E9A I 54E, 


INumber=8B7DC58E83C9774E441 9A7AEEAC77EAE7CDEA272D759DFB294 
51BCFE7E3F04C9, cn=SUNIL PANDURANG PANDHARE 
Date: 2021.10.04 12:07:49 +05'30' 


महसूल व वन विभाग 


प्रति, 
श्री.केडाव रभाजी फंड, तत्का. सहायक वनसंरक्षक, (रोहयो व वन्यजीव) जळगांव वनविभाग, जळगाव 
(प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचेमार्फत) 


प्रतिलिपी: माहिती व आवश्यक त्या कार्यवाहीसाठी अग्रेषित :- 
१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (वनबल प्रमुख) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (उत्पादन व व्यवस्थापन) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (कार्मिक) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
४. वनसंरक्षक (प्रादेशिक) धुळे. 
५. वनसंरक्षक (कार्य आयोजना- पुर्व), नागपूर 
६. उप वनसंरक्षक (कार्य आयोजन), नागपूर 
७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई /नागपूर 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगांव/ अहमदनगर/ नागपूर 
९. निवडनस्ती, फ-८ कार्यासन. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


